Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २५ ]] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून २०-२६ , २०१ ९/ ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २८ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-६ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ, चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ.-( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-२८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८७५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - कावी - भूसंपादन .-मं.अ- ५६७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १८४७, दिनांक २६-११-२०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अ .-एक -१ ( १५६८ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ /ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 


“ 


आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-२०१३-२०१४ 
गाव खल्याळ गव्हाण , तालुका देऊळगांवराजा, जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


१ 


००६ 


२७२ 
२७३ 


२ 


० १५ 


एकूण . 


० २१ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजालामिळणारे लाभ 


: -- 


खडकपुर्णा प्रकल्प, देऊळगांव राजा. 
खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या अतिरिक्त बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे, खल्याळ गव्हाण , 
ता . देऊळगांवराजा , जि . बुलडाणा 

येथील खाजगी जमिनीचा अतिरिक्त भूसंपादन 
प्रस्ताव ०.२१ हे . आर 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार 

असून 
ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( Standard of Living ) 

सुधारणा होणार आहे . 
अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

—निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ /ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


३ 


टीप- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, सिंदखेडराजा, ता .सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक १४ मे २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ८७६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक- कावि - भूसंपादन- इवद -१०१५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ९ ०१ , दिनांक २१-१०-२०१६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलढाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्याची तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( इमारत व दळणवळण ), बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-२०००-२००१ , 

मौजे इस्लामपूर , ता . जळगांव जामोद. 
अनुक्रमांक गट नंबर लागवडयोग्य क्षेत्र पोटखराब 

एकूण 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


२०४ अ 


० ०२ 


० ०२ 


२ 


२०४ ब 


००२ 


O 


३ 


२०३ 


०३६ 


0 


०३६ 


४ 


१ ९९ 


० ४१ 


O 


०४१ 


५ 


० ० ९ 


O 


० ० ९ 


१५३ 
१५४ 


६ 


० २ ९ 


O 


० २ ९ 


७ 


१५५ 


० २० 


0 


० २० 


८ 


१५८ 


० २५ 


O 


० २५ 


९ 


१५७ 


० १८ 


O 


० १८ 


१० 


१५ ९ 


० १२ 


० १२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची- एक -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


. 


आर 


हे . 


आर 


है 
. 


आर 


११ 


१४६ 


० १० 


० १० 


१२ 


१६० 


० ०७ 


O 


o oli 


१३ 


१४५ 


० ११ 


० ११ 


१४ 


१६२ 


० ०७ 


००७ 


०००० 


१५ 


१४४ 


० १३ 


० १३ 


१६ 


१६३ 


० १३ 


० १३ 


एकूण . 


२५५ 


O 


२५५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजालामिळणारे लाभ 


: -- 


मोहिदेपूर इस्लामपुर रस्ता . 
मोहिदेपूर इस्लामपूर ग्रा.मा. ६३ रस्त्याच्या बांधकामाकरिता . 
या रस्त्यामुळे सदर गावातील नागरिकांचे दळणवळणाकरीता व शेतीचा माल 
बाजारपेठेत नेण्याकरीता तसेच शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील व 
ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान ( Standard of Living) सुधारणा 
होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


संपादीत होत असलेले क्षेत्र हे जमिनीचे आहे . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
संपादीत होत असलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे पुनर्वसन आराखड्याची आवश्यकता नाही. 


बुलडाणा : 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


दिनांक २ ९ मे २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८७७. 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कलि- भूसंपादन - कावि- ४८०-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ चा खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५, शके १९ ४१ 


५ 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्येदिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- ४७-२०१८-२०१९ 

गाव ब -हाणपूर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक 

अंदाजित संपादीत 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


५ 


० १२५ 
० ०७५ 


२ 


६ 


३ 


O 


०१ 


६८ 
६ ९ 


४ 


O 


०१ 


एकूण 


०२२ 


अ .- एक-२ ( १५६८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: -- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 
या प्रकल्पाद्वारे ३९ ३ हे. आर जमीनीला सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे 
कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे तसेच भूगर्भातील पाण्याची 
पातळी वाढण्यास मदत होईल. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक. 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण- ०१-२०१५ -प्र.क्र .- ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० नुसार सामाजिक प्रभाव 

निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


: 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८७८ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक कलि - भुसंपादन - कावि - ४८१-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र .७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५, शके १ ९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१८-२०१९ 

गाव महितापूर, तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६ ९ 


० १३५ 
० २२५ 


२ 


१ 


एकूण 


०३६० 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता. 
या प्रकल्पाद्वारे ३९ ३ हे. आर जमीनीला सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे 
कृषी उत्पन्नात भर पडुन जिवनमान उंचवणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची 
पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: -- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण -०१-२०१५- प्र.क्र .- ३ - अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० नुसार सामाजिक प्रभाव 

निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ८७९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कलि - भुसंपादन- कावि-४८२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१८-२०१९ 
गाव हुस्नापुर , तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित संपादीत क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३ 


O 


२ 


२५ 


३ 


३६ 


००१ 


४ 


५४ 


००१ 


एकूण . 


० ०६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


निम्न वर्धा प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


वर्धा नदीवरील खर्डाबॅरेजचे कामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: -- 


या प्रकल्पाद्वारे ३९ ३ हे. आर जमीनीला सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक -यांनासिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे 
कृषी उत्पन्नात भर पडुन जिवनमान उंचवणार आहे तसेच भूगर्भातील पाण्याची 
पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


अ - एक -३ ( १५६८ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण -०१-२०१५ -प्र.क्र .- ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव , यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


: 


: 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कलि- भुसंपादन - कावि- ४८३-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९/ ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


११ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१८-२०१९ 

गाव हैबतपुर, तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० ९ ८ 


२ 


९ / २ 
१०/१ 
१० / १ अ 


०६० 


३ 


०३ 


एकूण . 


१६१ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

वर्धा नदीवरील खर्डा बॅरेजचे कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे ३९ ३ हे. आर जमीनीला सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे 
कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे तसेच भूगर्भातील पाण्याची 

पातळी वाढण्यास मदत होईल. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण -०१-२०१५ - प्र.क्र .- ३- अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ८८१ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - भुसंपादन - कावि -४८४-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र .७७ - अ-२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ /ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५, शके १९ ४१ 


१३ 


, 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राळेगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१८-२०१९ 
गाव सातेफळ , तालुका कळंब, जिल्हा यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित संपादीत क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ 


० ०२ 


२ 


५ 


० ०२ 


३ 


१० 


००१ 


४ 


११ 


० ०१ 


५ 


१२ 


००१ 


६ 


१५ 


००१ 


७ 


१८ 


० ०३ 


८ 


१ ९ 


० ९ ३ 


९ 


४५ 


० ०६ 


१० 


४६ 


० १२५ 


११ 


४७ 


० १५ 


१२ 


४८ 


० ०७ 


१३ 


४ ९ 


० १३ 


१४ 


५२ 


० ०१ 


१५ 


५३ 


० ०३ 


एकूण 


१६०५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : -निम्न वर्धा प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा नदीवरील खर्डाबॅरेजचे कामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ :-या प्रकल्पाद्वारे ३९३ हे . आर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांना 
सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास 
मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण-०१-२०१५- प्र.क्र .- ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 
अ.- एक-४ ( १५६८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूनेचा तपशील निरंक 


: 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ८८२ . 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्रअ- भूसं -रप्रकलि - कावि-४९ -२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७ - अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्येदिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेले आहे . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ /ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५, शके १९ ४१ 


१५ 


, 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२०१८-२०१९ 

मौजा नेर , तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


चौ.मी. 


१ 


२७१ 


० ३१ 


२ 


२७२ 


० २४ 


३ 


३१४ 


१५०.०० 


४ 


३३३ 


० २ ९ 


५ 


३१५ 


० २ ९ 


६ 


१६१६.२७ 


३१९ / १ 
३२७ 


७ 


०३१ 


एकूण 

क्षेत्र .. 


१४४ 


१७६६.२७ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : -नेर वळण रस्त्याचे बांधकामाकरिता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-नेर वळण रस्त्याचे बांधकामाकरिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


समाजाला मिळणारे लाभ : -सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही 


सबब माहिती निरंक - 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणानेदिलेला) :- दिनांक १३ मार्च२०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण- ०१-२०१५-प्र.क्र .-३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१०( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूनेचा तपशील निरंक 


: 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८३. 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्रअ- भूसं - रप्र. 

-कलि - कावि - ५०-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम-३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र . क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


- 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेले आहे . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९/ ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३६-४७-२०१८-२०१९ 
मौजे पिंपळद , तालुका 

नेर , जिल्हा यवतमाळ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४/१ 


०४७ 


२ 


३/१ 


० ६२ 


३ 


६/३ 


१०२ 


एकूण 

क्षेत्र . 


२ ११ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : -नेर वळण रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन :-नेर वळण रस्त्याचेबांधकामाकरिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


.. 


- 


समाजाला मिळणारे लाभ :-सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही - सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) :- दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक - संकीर्ण- ०१-२०१५- प्र.क्र .- ३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१०( क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक. 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूनेचा तपशील : - निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ, यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


अ .-एक -५ ( १५६८ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


3 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं -रप्र- कली- कावि -५१-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसूल व वनविभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र .-७७- अ -२ , दिनांक १९- ०१-२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनूसूची- दोनमध्येदिलेले आहे 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम(१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तिंचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्येदिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून विशेष सूट देता येईल : 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चे पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


.. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंप्रक -३५-४७-२०१८-१९ , मौजा नबाबपुर , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


२० 


० ८४ 


एकूण 

क्षेत्र .. 


० ८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९/ ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


नेर वळण रस्त्याचे बांधकामाकरिता. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


नेर वळण रस्त्याचे बांधकामाकरिता सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण : दिनांक १३-०३-२०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 

संकीर्ण ०१-२०१५- प्र.क्र .३- अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम -१०( क ) नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली 
आहे . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 

अधिका-याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 


दिनांक २८ मे २०१९ . 


जिल्हाधिकारी, यवतमाळ , 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८५ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -४ - अ.का.- भूसुधार- कावि -६५२-२०१९. 

ज्याअर्थी, मला शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्र (महसूल व वन विभाग मंत्रालय , मुंबई ) दिनांक १ जानेवारी २०१६ व दिनांक २ जानेवारी 
२०१८ नुसार महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम ( सन १९ ४७ चा ६२ वा ) 
यांच्या कलम ९ च्या पोट-कलम (३) खालील प्रथम परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासनाने सदर अधिनियमातील 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


कलम ९ च्या पोट कलम ( ३) च्या स्पष्टीकरणात परिभाषित करण्यात आलेल्या वार्षीक दर पत्रकातील अशा जमिनीच्या बाजार मुल्याच्या २५ टक्के 
इतके नियमाधीकरण अधिमुल्य अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र शासन राजपत्र (महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबई) दिनांक १ जानेवारी २०१६ व दिनांक २ जानेवारी २०१८ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , हृषिकेश मोडक , जिल्हाधिकारी , वाशिम , याद्वारे वाशिम जिल्ह्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास 
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम ( सन १ ९ ४७ चा ६२ वा ) कलम ९ च्या पोट- कलम ( ३) च्या स्पष्टीकरणात परिभाषित 
करण्यात आलेल्या वार्षिक दर पत्रकातील अशा जमिनीच्या बाजार मुल्याच्या २५ टक्के इतके नियमाधिकरण अधिमुल्य वसूल केल्यानंतर असा तुकडा 
अधिनियमातील तरतुदी नुसार व अटी/शर्ती नुसार नियमानुकुल करण्याचे अधिकार वाशिम जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी वाशिम , मंगरूळपीर व 
कारंजा यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रापुरते प्रदान करीत आहे . 


हृषिकेश मोडक , 


वाशीम : 


जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


दिनांक १/४ जून २०१९ . 


झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत अधिक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे 
मंडळ , वाशिम यांचेकडे अपील दाखल करू शकतो. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ८८६ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५. 

अधिसूचना -३ 


क्रमांक १३८८ - सिं - व्य .१- कुपटा पा.वा.सं-२०१ ९. 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव - कुपटा ( सं.) लघु पाटबंधारे योजना, ता . मानोरा 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता प्रस्तावित पाणीवापर संस्था , 
कुलाबा वितरीका/ शाखा 

मौजा निहाय स . नं . निहाय 
कालवा/ मुख्य 

पा . वा . संस्थेचे क्षेत्र 
कालवा 
स . नं / 

क्षेत्र 
गट नं . 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 


ज्याअर्थी, प्रशासकीय सोईनुसार महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- याकडून 
( व्यवस्थापन कायदा , २००५ ) कलम ५ , ६ , ७, व नियम ३ अन्वये व 
जलाधारीत पाणी वापर संस्थांच्या कार्यक्षेत्राची निश्चिती करण्याचे ठरविले 


के . 


आहे ; 


( 9 ) 


हे . आर 
धानोरा ( खु.) 


बुडीत 


उपसा बुडीत 


१११ 


१०८ 


त्याअर्थी, मी , वि . रा. चौधरी, कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग , कारंजा ( लाड ) असे जाहीर करतो की , खाली दर्शविलेल्या पाणी 
वापर संस्थाच्या कार्यक्षेत्राच्या निश्चितीबाबत प्रमाणित केलेल्या अद्यावत 
याद्या संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालये , तहसिल कार्यालय सिंचन शाखा 
उपविभाग व इतर महत्वाच्या सार्वजनिक स्थळी सूचना फलकावर लावण्यात 
आलेल्या आहेत . 


त्याअर्थी, मी , वि . रा . चौधरी , कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग , कारंजा ( लाड) , असे सुद्धा जाहीर करतो की , अधिकृत 
अधिकारशिवाय भूधारक अथवा भूधारकास पाणी वापर संस्थेशिवाय 
सिंचनाकरीता पाणीपुरवठा करता येणार नाही, ही बाब सर्व भूधारक व 
भूधारकांकरीता महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन 
कायदा, २००५ अन्वये बंधनकारक राहील. 


१/१ 
१ / १ अ 
१/२ अ 
१/२ ब 
१/२ क 
२/१ 
२/२ 
२/३ 
३/१ 
३/२ 
३/३ 
३/४ 
४/१ 
४ / २ अ 
४ / २ ब 


० ८५ 
१८२ 
१ ५८ 
१३७ 
१५९ 
१४६ 
३३० 
० ७ ९ 
१० ९ 
१४६ 


३२८ 


१० ९ 
० ९ ० 


कोणतीही व्यक्ती या अधिसूचनेमुळेकिंवा अधिसूचनेतील काही भागामूळे 
प्रभावित होत असल्यास ती व्यक्ती ही अधिसूचना राजपत्रात जाहीर 


१०७ 


४ / २ क 
४/३ 


१८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१४६ 


१२२ 


३२७ 
३१० 


१२२ 
१६८ 


५/१ 
५/२ 
६ / २ अ 
७/१ 
७/२ 
८ / १ अ 


० ०४ 


१६२ 


२४६ 


० ८५ 


१८० 


१६२ 


९ / ३ पै 


० ४१ 


२४३ 


० ९ ५ 


० १८ 


९ / ३ पै 
९ / २ 


१२५ 


० ८१ 


१४ 


० ७३ 


१४/ १ अ 


१७७ 


१७ 


१ ९ ३ 
२४२ 
२६२ 


३८२ 
२ ९ ० 
१७२ 


१६१ 


० ४७ 


३७५ 
३३३ 
२०४ 


०७० 


१२९ 


१३८ 
१५६ 


१२९ 
०३५ 


२० 


२५० 


२ / १ अ 
२/ १ ब 
२/२ 
२/३ 
३/१ 
३ / १ अ 
३/२ 
३/३ 
३/३ 
३/४ 
४/१ व ४ / १ अ 
४/२ 
४ / २ अ 
४/३ 
७/१ 
७/२ 
९ / १ 
९ / १ 
९ / १ ब 
९ / २ 
९ / २ अ 
९ / ३ 
१०/१ 
१० / १ अ 
१० / १ ब 
१० / १ क 
१०/२ 
१०/३ 
१०/४ 
१०/५ 
११/१ 
११/ १ अ 
११/ १ ब 
११/ १ क 
११ / १ ड 
११/२ पै 
११/३ 
१२/१ 
१२/२ 
१२/ २ अ 
१३ 


२२ 
४०/१ 
४० / २ अ 
४०/ २ ब 
४० / २ क 
४१/१ 
४१/ १ अ 
४१/ १ ब 
४१/२ 
४२/१ 
४२/२ 
४२/ २ अ 
४३/१ 
४३/ १ ब 
४३/ २ अ 
४३/३ 
४३/ ३ अ 
४३/ ३ ब 
४३/४ 


० ५४ 


० ९९ 


२ ९ ५ 
०६८ 


० ८१ 


११२ 


१६२ 


२८२ 


१४३ 


१६२ 


१८२ 
१ ९ ७ 
१०३ 


१ ७२ 


१३७ 


२०७ 


१२२ 


१०३ 


० ५५ 


० ८१ 


१३८ 
०६९ 


४४ 


० ५ ९ 


४५ 


१०८ 


० ४ ९ 


० ५३ 


एकूण क्षेत्र .. 


७७०० 


० ६६ 
१५३ 
०६६ 
१२१ 


वंजारखेडा 
१/१ 

० ८१ 
१ / १ अ 

१६२ 
१/२ 

२२५ 
१ / २ अ 

१४६ 
१/ २ ब 

० ८७ 
१ / २ क 

० ८६ 
१/३ 

१६२ 
२/१ 

२१३ 


५१५ 
३ ९ ४ 
२७२ 


१४ 


२८० 


१५/३ 


०६८ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . ७८ २५ 


अ .- एक -६ ( १५६८ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३० - आषाढ ५, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


कुपटा 


७६ 


४६५ 


२१ 


७७ 


१४२ 


० ८५ 
२ ०८ 


२२ 


७८ 


२३ 


१०५ 


१ १० 


२४ 
२५ 
२६ 


३२३ 
७५१ 
० ६१ 
० ८६ 
२ ९ ६ 


७ ९ 
१ ९ ७ 
१ ९ ८ 
१ ९९ 
२०० 


१ ११ 


२८१ 


२७ 


४ १२ 


२०१ 


१०४ 


२८ 
२ ९ 


३०२ 
३५६ 
० ५७ 
१३४ 
१३३ 
० ९९ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . १२७ ०० 


३० 
३१ 
३२ 


देर्डी 


१ 


२ ८७ 


३३ 
३४ 
३५ 


१५० 
१३३ 
१ २ ९ 
१६२ 


२ 
३ 


३३८ 
४ १४ 


४ 


३६ 
३७ 


२०९ 


१४१ 


१४४ 


४ ५२ 


४५ 
४६ 


५ 
६ 
७ 


१२८ 


१४६ 
१४६ 


४७ 


८ 


१०८ 


४८ 


९ 


१३१ 


१० 


३७८ 


३१९ 
३०३ 
३६५ 
१३५ 
५ २५ 
४१३ 
२२१ 


१२ २८ 


३८ 
५७ 


४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 
५५ 


० ७८ 


० ७८ 


० ९ २ 


१ ९ ७ 


५८ 
६० 
६१ 
६२ 


१८१ 


६७७ 


१८३ 
१६२ 


६३ 


५६ 
५७ 
५८ 


१६३ 


६४ 
६५ 


२ ९ ३ 


५ ९ 
६० 


० ७६ 
० ९ १ 
१३५ 
३४८ 
६ १४ 
३६८ 
२६४ 
१७३ 


३६७ 
३४५ 
२७६ 


६१ 
६३ पै . 
६४ 
६५ 


६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६८ 
६८ 


० ८७ 


०७० 


६६ 


२ ४८ 


०६६ 
०६९ 
३३४ 
१० ९ 


६ ९ 


६८ 


१२८ 


७१ 


७० 


७२ 


१६७ 


७१ 


१६० 
१४ ९ 
० ९ ० 


७३ 


७४ 


७२ 
७३ 


१६२ 
१७६ 
० ८६ 


२८४ 


७५ 


७४ 


२८ ९ 
१४२ 


७६ 


१५४ 


७५ 


(99 


१४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


७८ 


१७० 


७ ९ 
८० 


१७२ 
१७५ 


१६१ 
३५२ 
८ १८ 


८१ 
८२ 


एकूण क्षेत्र .. 

क्षेत्र . . ५० ३० 


८३ 
८४ 


१५५ 
२ ९ ४ 
२३४ 
२३८ 
१४२ 
१७९ 
१८८ 
२७९ 
१५८ 
२८८ 
६४३ 


कमळापुर 


१०९ 


८५ 
८६ 


१ १० 


८७ 


८८ 


८ ९ 


१६४ 
१०९ 
३३४ 
३३४ 
१४३ 
१०९ 
१४२ 


९ ० 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . १०१ ०० 


१ १० 


गोरेगांव 


१४१ 


१७६ 


२ ९९ 
२ १७ 


० ९ १ 
१२७ 
२१९ 
० ७३ 
० ७३ 
१२४ 
० ७३ 
१०३ 


२१६ 


० ५० 


१०२ 


१८२ 


०७७ 


१२८ 
१२ ९ 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४/२ 
१४४/३ 
१४६/१ 
१४६/२ 
१४६/२ 
१४७ 
१४८/१ 
१४८/२ 
१४ ९ 
१५० 
१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४/१ 
१६४/२ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६ ९ / १ 
१६ ९ / २ 


१ १७ 
२७० 


१/१ 
१ / १ अ 
१/२ 
१ / २ अ 
२/१ 
२/२ 
२/३ 
२/३ 
२/ ३ अ 
२ / ३ ब 
३/१ 
३ / १ ब 
३/ १ अ 
३ / २ अ 
३ / २ ब 
४/१ 
४/१ 
४ / १ अ 
४ / १ अ 
४/२ 
४ / २ अ 
५/१ 
५/२ 
५/२ 
५/३ 
५/४ 
५/५ 
६ / १ अ 
६ / १ ब 
६/२ 
६/३ 
१८/१ 
१८/२ 
१ ९ / १ 
१ ९ / १ 
१ ९ / १ 
१ ९ / २ 
१ ९ / २ 
१ ९ / २ 


१०९ 
१४६ 
२३९ 
११९ 
१ १ ९ 
० २२ 
० २२ 
० ६५ 
० ६५ 
०६५ 
०६५ 
०६५ 
० १७ 


१६३ 
१०८ 
० ५४ 
१६२ 
१६२ 
१६२ 
१४९ 
१४९ 
२१९ 
१४६ 


३४० 
३८१ 


१ ९ ८ 
०३२ 
३२२ 
१० ९ 
१०९ 


० ७ ९ 
१५० 


० ७२ 


११३ 


१० ९ 
१० ९ 


१ १४ 
० ७३ 


१०८ 


एकूण 

क्षेत्र . 


५८ ०७ 


१०८ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८७. 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


( ४ ) 
हे . आर 


MMISF ACT , 2005. 


चौढी 


Notification- III 


१ 


१ १६ 


१/२ 


० ७७ 


२ 


000 


३ 


१५७ 


४/१ 


१० ९ 


४/२ 


१ २८ 


५ 


१३५ 


६ 


१५४ 


६ / १ अ 


१०८ 


६/२ 


२६० 


७ 


१७२ 


८ 


३ ९ ५ 


No. 1388 -IM- 1 - Kupata WUA- 2019. 
Whereas, it has been decided to delineate the 
area of operation ofWater User Association (WUAs ) 
on hydraulic basis as per administrative 
convenience under Secs. 5 , 6 , 7 and rule 3 of 
MMISF Act, 2005. I, V. R. Chaudhari , Executive 
Engineer , Minor Irrigation Division , Karanja (Lad ) 
hereby , delineate Areas of Operation of following 
WUAs and direct that the certified copy of the 
updated map and the list of land holders and / or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on the 
notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat, Tahsil Office , Irrigation Section , 
Sub -Division and Division & at other prominent 
public places . 

Therefore, I , V. R. Chaudhari , Executive 
Engineer, Minor Irrigation Division , Karanja (Lad ) 
also hereby , declare that no water shall be sup 
plied by the Appropriate Authority to an individual 
holder or occupier of such land and the system of 
supply of water through Water User Association 
shall be binding on all the holders and occupiers 
of the land under Management of Irrigation 
System by Farmers . 

Any person affected by this notification or 
part thereof,may , within thirty days from the date 
of publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , Washim Irrigation Circle , Washim . 


९ 


१ १८ 


१० 


४४२ 


१५४ 


१४/१ 
१४/२ 
१६ 


१५३ 


२३० 


२५ 


७ २८ 


एकूण 

क्षेत्र 


३६३६ 


मौजानिहाय गोषवारा 


अ.क्र . 
( १ ) 


गावाचे नांव 

( २ ) 


क्षेत्र ( आय.सी.ए.) 

( ३ ) 
हे . आर 


SCHEDULE 


१ 


धानोरा ( खु.) 


७७ ०० 


७८ २५ 


२ 
३ 


१२७०० 


४ 


१०१०० 


वंजारखेडा 
कुपटा 
देर्डी 
गोरेगांव 
कमळापुर 
चौढी 


Name of the Irrigation Project : Kupta (Storage ) 
M.I. Tank , Tq . Manora 
Name and Address of Existing WUA : Proposed 
Water User Association . 

Offtake Distributory / Villagewise Survey 
Number Branch Canal / No. Gut No. wise 

Main Canal Area ofWUA 


५ 


६ 


५० ३२ 
५८ ०७ 
३६३६ 


७ 


एकूण . 


५२८ ०० 


Survey Area 
No./Gut No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


कारंजा ( लाड ) : 
दिनांक ४ जून २०१९ . 


H.A. 


वि . रा . चौधरी, 
कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , 

कारंजा ( लाड ) . 


Dhanora Khurd 


From 


Lift From 


1/1 


1 11 


Submergence Submergence 


1 / 1A 


108 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


२५ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


H.A. 


H.A. 


1 / 2A 


085 


44 


069 


45 


108 


182 


158 


Total Area .. 


7700 


137 


159 
146 


330 


079 


109 
146 


328 


109 
090 


107 


181 


146 
327 


3 10 
004 
246 
180 
041 


095 


1/2 B 
1 / 2C 
2/1 
2/2 
2/3 
3/1 
3/2 
3/3 
3/4 
4/1 
4 / 2A 
4 / 2B 
4 / 2C 
4/3 
5/1 
5/2 
6 / 2A 
7/1 
7/2 
8 / 1A 
9/3 Paiki 
9/3 Paiki 
9/2 
14 
14 / 1A 
17 
22 
40/1 
40 / 2A 
40 / 2B 
40 / 2C 
41/1 
41 / 1A 
41 / 1B 
41/2 
42/1 
42/2 
42 / 2A 
43/1 
43 / 1B 
43 / 2A 
43/3 
43 / 3A 
43/ 3B 
43/4 


125 


Wanjarkheda 
1/1 

081 
1 / 1A 

162 
1/2 

225 
1 / 2A 146 
1 / 2B 087 
1 / 2C 086 
1/3 

1 62 
2/1 

2 13 
2 / 1A 122 
2 / 1B 122 
2/2 

168 
2/3 

162 
3/1 

085 
3 / 1A 

1 62 
3/2 

243 
3/3 

018 
3/3 

081 
3/4 

073 
4 / 1 & 4 / 1A 193 
4/2 

242 
4 / 2A 262 
4/3 

161 
7/1 

375 
7/2 

333 
9/1 

204 
9 / 1A 

1 29 
9 / 1B 129 
9/2 

035 
9 / 2A 

054 
9/3 

099 
10/1 

081 
10 / 1A 1 62 
10 / 1B 143 
10 / 1C 162 
10/2 172 
10/3 137 
10/4 122 
10/5 055 
11/1 081 
11 / 1A 059 


1 77 


382 


290 


172 
047 


070 


138 


156 
120 
250 
295 
068 


1 12 


282 
182 


197 


103 


207 


103 


138 


अ .- एक -७ ( १५६८ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


H.A. 


H.A. 


56 


076 


57 


091 


58 


135 


59 


348 


60 


614 


61 


368 


11 / 1B 049 
11 / 1C 053 
11 / 1D 066 
11/2 Paiki 153 
11/3 066 
12/1 

121 
12/2 

515 
12 / 2A 394 

2 72 
14 

280 
15/3 068 


63 Paiki 


264 


64 


173 


13 


65 


070 


66 


248 


68 


128 


70 


160 


Total Area . . 


7825 


71 


149 
090 


72 


73 


284 


Kupta 


74 


289 


21 


085 


75 


142 


22 


208 


76 


465 


23 


105 


77 


142 


24 


1 10 


78 


323 


25 


1 11 


79 


26 


281 


751 


197 


061 


27 


302 


356 


198 


28 


086 


199 


057 


296 


29 


200 


4 12 


30 


134 


201 


31 


133 


104 


32 


099 


Total Area .. 


12700 


33 


150 


34 


133 


35 


129 


Derdi 


36 


1 62 


1 


287 


37 


141 


2 


338 


45 


452 


3 


414 


46 


128 


4 


209 


47 


3 19 


5 


144 


48 


303 


6 


146 


49 


365 


7 


146 


50 


135 


8 


108 


51 


525 


9 


131 


52 


413 


10 


378 


53 


221 


38 


1228 


54 


197 


57 


078 


55 


677 


58 


078 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २०-२६, २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


२७ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


H.A. 


H.A. 


60 


092 


102 


61 


181 
183 


182 


62 


109 


63 


162 


146 


64 


163 


144/3 
146/1 
146/2 
146/2 
147 
148/1 
148/2 
149 


239 


65 


293 


1 19 


65 


367 


1 19 


66 


345 
276 


022 


67 


150 


022 


68 


087 


157 


065 


68 


066 


065 


68 


069 


158 
159 


065 


69 


334 


160 


065 


71 


109 


161 


065 


72 


167 


162 


017 


73 


162 


163 


198 


74 


176 


032 


75 


086 


164/1 
164/2 
165 


322 


76 


154 


109 


77 


147 


166 


109 


78 


155 


167 


109 


79 


109 


80 


294 
234 
238 


108 


81 


168 
169/1 
169/2 
170 


108 


82 


142 


161 


83 


179 


172 


352 


84 


188 


175 


8 18 


85 


279 


86 


158 


Total . 


5032 


87 


288 


88 


643 


89 


90 


Total .. 


101 00 


Goregaon 
128 

141 


Kamlapur 
1/1 

109 
1 / 1A 

1 10 
1/2 

164 
1 / 2A 109 
2/1 

334 
2/2 

334 
2/3 

143 
2/3 

109 
2 / 3A 142 
2 / 3B 1 10 
3/1 

091 
3 / 1B 

127 


129 


176 


141 


299 


142 


2 17 
216 


143 


144/2 


050 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २०-२६ , २०१९ / ज्येष्ठ ३०- आषाढ ५ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


H.A. 


H.A. 


5 


135 


2 19 


6 


1 54 


0 73 


1 08 


0 73 


6 / 1A 
6/2 
7 


260 


1 24 


1 72 


0 73 


8 


395 


103 


9 


1 18 


0 77 


1 17 


442 
1 54 


2 70 


10 
14/1 
14/2 
16 
25 


1 63 


1 53 
2 30 
7 28 


1 08 
0 54 


1 62 


Total .. 


36 36 


3 / 1A 
3 / 2A 
3 / 2B 
4/1 
4/1 
4 / 1A 
4 / 1A 
4/2 
4 / 2A 
5/1 
5/2 
5/2 
5/3 
5/4 
5/5 
6 / 1A 
6 / 1B 
6/2 
6/3 
18/1 
18/2 
19/1 
19/1 
19/1 
19/2 
19/2 
19/2 


1 62 


162 


149 


MOUJAWISE ABSTRACT 


149 


2 19 


146 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Village 

( 2 ) 


Area (I.C.A.) 

( 3 ) 
H.A. 


3 40 


3 81 


1 


77 00 


0 79 


2 


1 50 


78 25 
127 00 


3 


0 72 


4 


Dhanora (Kh .) 
Wanjarkheda . 
Kupata 
Derdi 
Goregaon 
Kamalapur 
Chouadhi 


1 13 


5 


101 00 
50 32 
58 07 


1 14 


6 


0 73 


7 


36 36 


Total .. 


58 07 


Total .. 


528 00 


Chaundhi 


1 


1 16 


0 77 


1/2 
2 


000 
1 57 
1 09 
1 28 


V. R. CHAUDHARI, 
Karanja (Lad ) : 

Executive Engineer , 
Dated 4th June 2019. Minor Irrigation Division , 

Karanja (Lad). 


3 


4/1 
4/2 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


